re 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), दुसरा मजला, 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दूरध्वनी क्र 022 2202 ५१३२ Email ID : ॥०॥8_59080811 b@maharashtra.gov.in 


क्रमांक- आरएलपी- ११२०/प्र.क्र.१८०/विज्ञा १व 


विषय- दिपावली उत्सव २०२० मार्गदर्शक सूचना 
परिपत्रक 
परिस्थितीचा विचार करता या वर्षीचा दिपावली उत्सव साध्या 


कोविड- १९ मुळे उद्भवलेल्या संसर्गजन्य परिस्थिती 
अनुषंगाने खालीलप्रमाणे मार्गदर्शक सूचना देण्यात येत 


पध्दतीने साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या 


आहेत :- 
१. राज्यात तसेच मोठ्या हाहरांमध्ये अद्यापही कोरोनाचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणावर आढळून येत आहेत. 
चालू वर्षी कोविड या संसर्गजन्य रोगाचा झालेला प्रादुर्भाव विचारात घेऊन गेल्या सात आठ महिन्यात आलेले 
पध्दतीने व लोकांनी एकत्रित न येता साजरे केले आहेत. या वर्षीचा 


सर्व धर्मीय सण/उत्सव अत्यंत साध्या पध्द 


दिपावली उत्सव कोविड कालावधीत साजऱ्या केलेल्या अन्य उत्सवांप्रमाणेच पूर्ण खबरदारी घेऊन अत्यंत 


साध्या पध्दतीने साजरा करावा. 
२. कोविडसंसर्गामुळे बंद करण्यात आलेली राज्यातील धार्मिक स्थळे अद्याप खुली करण्यात आलेली 


नाहीत. त्यामुळे साजरा केला जाणारा दिपावली उत्सव घरगुती स्वरुपात मर्यादित राहील याची दक्षता 
घेण्यात यावी. उत्सव कालावधीत नागरिकांनी विशेष करुन ज्येष्ठ नागरिक तसेच लहान बालके यांनी 
घरावाहेर पडण्याचे शक्‍यतो टाळावे. तसेच नागरिकांनी गर्दी टाळावी व मोठ्या प्रमाणात एकत्रित येऊ नये, 
मास्कचा वापर आणि सोशल डिस्टन्सींगचे पालन करावे, जेणेकरुन कोरोनाचा संसर्ग/संक्रमण वाढणार 
नाही. 
३. दिपावली हा दिव्यांचा तसेच प्रकाशाचा उत्सव मानला जातो. या उत्सवा दरम्यान दरवर्षी मोठ्या 
प्रमाणावर फटाक्यांची आतषबाजी करण्यात येते. त्यामुळे वायु व ध्वनी प्रदुषणाची पातळी वाढून 
जनसामान्यांच्या तसेच प्राणीमात्रांच्या आरोग्यावर होणारे विपरीत परिणाम दिपावली उत्सवानंतर बराच 
कालावधीपर्यंत दिसून येतात. कोरोना आजारामुळे परिणाम झालेल्या अनेकांना फटाक्यांच्या धुरामुळे वायु 
प्रदुषणाचा थेट परिणाम होऊन त्रास होण्याची भीती आहे. ही बाब विचारात घेऊन नागरिकांनी चालू वर्षी 
फटाके फोडण्याचे टाळावे, त्याचा त्रास होऊ शकतो. त्याऐवजी दिव्यांची आरास मोठ्या प्रमाणावर करुन 
उत्सव साजरा करावा. 

४. या उत्सवादरम्यान कोणत्याही प्रकारचे सार्वजनिक उपक्रम/कार्यक्रम उदा. दिपावली पहाट 

आयोजित करण्यात येऊ नयेत. आयोजित करावयाचे झाल्यास online, केबल नेटवर्क, फेसबुक इत्यादी 

माध्यमांद्वारे त्याचे प्रसारण करावे. 

५. सांस्कृतिक कार्यक्रमांऐवजी आरोग्य विषयक उपक्रम/शिबीरे (उदा. रक्‍तदान) आयोजित करण्यास 

प्राधान्य देण्यात यावे आणि त्याद्वारे कोरोना, मलेरिया, डेंग्यू इ. आजार आणि त्यांचे प्रतिबंधात्मक उपाय तसेच 


Scanned with CamScanner 


शि . 


झासन परिपत्रक क्रमांकः आरएलपी- ११२०/प्र.क्र.१८०/विजा १ ब 


स्वच्छता यांबाबत जनजागृती करण्यात यावी. मात्र त्या ठिकाणी देखील लोकांनी एकाच वेळी मोठ्या 
प्रमाणावर एकत्रित येऊ नये, याची दक्षता घेण्यात यावी. 
६. कोविड- १९ या विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनाच्या मदत व पुनर्वसन, आरोग्य, पर्यावरण, 
वैद्यकीय शिक्षण विभाग तसेच संबंधित महापालिका, पोलीस, स्थानिक प्रशासन यांनी वेळोवेळी विहित 
केलेल्या नियमांचे अनुपालन करणे बंधनकारक राहील. तसेच या परिपत्रकानंतर व प्रत्यक्ष उत्सव सुरु 
होण्याच्या मधल्या कालावधीत काही सूचना नव्याने प्रसिध्द झाल्यास त्यांचे देखील अनुपालन करावे. 

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२०११०५१६४३३७१७२९ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


४४१८ _ 
(संजय खेडेकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत माहिती तथा आव्यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित, 

१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 

२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

3. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

४. मा. विरोधीपक्ष नेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

७. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
८. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९. मा. उपमुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. सर्व मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

११. सर्व मा. महापौर, महानगर पालिका 

१२. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

१६. सचिव व महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१७. सर्व आयुक्‍त, महानगर पालिका 

१८. सर्व पोलीस आयुक्‍त 

१९. सर्व जिल्हाधिकारी 

२०. सर्व पोलीस अधीक्षक 

२१. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपालिका 

२२. निवडनस्ती. 


Cc 
xo 


oO 
way 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


Scanned with CamScanner 


i meee ra ण EO OO 


